गणपती व दहीहंडी उत्सवाच्या 
कालावधीत दाखल wes मागे 
घेण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. पीआरओ-०८२२/प्र.क्र.१३९/विज्ा - 2 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : २० सप्टेंबर, २०२२. 


वाचा :- गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. पीआरओ-०८२२/प्र.क्र.१३९/विशा-२, 
दि.१८ ऑगस्ट, २०२२. 


प्रस्तावना :- 

राज्यात गणपती व दहीहंडी उत्सवाच्या कालावधीत कायदेशीर सूचनांचे उल्लंघन झाल्यामुळे 
अनेक खटले दाखल झालेले आहेत. सदर खटले मागे घेण्याबाबत कार्यवाही करण्यासाठी संदर्भाधीन 
शासन निर्णयान्वये समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. सदर समितीच्या संरचनेत अंशत: बदल 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

राज्यात गणपती व दहीहंडी उत्सवाच्या कालावधीत कायदेशीर सूचनांचे उल्लंघन झाल्यामुळे 
ज्या गुन्ह्यांमध्ये दि.३१/०३/२०२२ पर्यंत दोषारोपपत्र दाखळ झाले आहेत, असे खटले मागे घेण्याची 
कायदेशीर तरतुदीप्रमाणे कार्यवाही करण्यासाठी खालीलप्रमाणे सुधारित समिती गठीत करण्यात येत 
आहे. 


अ.क्र. | पदनाम पोलीस आयुक्तालय क्षेत्राकरीता जिल्ह्याकरीता 
(परिमंडळ निहाय) (पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्र 
वगळून)(महसूल उपविभागनिहाय) 
ea अध्यक्ष परिमंडळीय पोळीस उपायुक्‍त उपविभागीय अधिकारी (महसूल) 
2 ।सदस्य सहायक संचालक, अभियोग सहायक संचालक, अभियोग 
संचाळनालय संचाळनालय 
३ | सदस्य- विभागीय सहायक पोलीस आयुक्‍त | उपविभागीय पोलीस अधिकारी 
सचिव (अध्यक्ष यांनी त्यांचे कार्यक्षेत्रातील 
कार्यरत विभागीय सहायक पोलीस 
आयुक्‍्तांपैकी नामनिर्देशित) 


२. सदर Wes मागे घेण्याबाबतच्या अटी व adi तसेच कार्यपध्दती ही संदर्भाधीन 
दि.१८/०८/२०२२ च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद केल्याप्रमाणेच राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः पीआरओ-०८२२/प्र.क्र.१३९/विशा - 2 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याच संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२२०९२०१६३०२११०२९ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
DEVENDRA EN co OvEMENT OF MAHARASHTRA, ou-HOME 


2.5.4.20=fa80b6e343baff973900d99cee8447a6b13b582f4aa242e 
db22b2a99b7 16ed0b, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=B458773CE8463E165AD28189318C9D73B9A35908 
1861DF595ABB9D4AB9824FF4, cn=DEVENDRA ONKAR CHAVAN 
Date: 2022.09.20 16:31:59 +05'30' 


(देवेंद्र चव्हाण ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव. 

मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव. 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

अपर पोलीस महासंचालक, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

प्रधान सचिव, (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई (५ प्रती). 

१०) प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई (५ प्रती). 

११) सचिव,माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई (५ प्रती). 

१२) सर्व विभागीय आयुक्त. 

१३) सर्व जिल्हादंडाधिकारी. 

१४) सर्व पोळीस आयुक्त (लोहमार्गासह). 

१५) सर्व पोलीस अधीक्षक. 

१६) सर्व अतिरिक्‍त जिल्हा पोलीस अधीक्षक. 

१७) सर्व पोळीस उप आयुक्त (गुन्हे). 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


A -O 


०0८ ww 


Cc 
eS 
Ye noaowwrereoe vee Te DE आळुदक 


mM 


S 


(३ 


vo 


१८) सर्व उपविभागीय अधिकारी. 

१९) सर्व विभागीय सहायक पोलीस आयुक्‍त. 

२०) सर्व उपविभागीय पोलीस अधिकारी. 

29) GASH VO अभियोक्ता संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२२) सर्व सहायक संचालक व सरकारी अभियोक्ता. 

२३) सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२४ अध्यक्ष,इंडियन नॅशनल कॉँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस (आय)समिती, टिळक भवन, काकासाहेब गाडगीळ मार्ग, 
दादर, मुंबई. 

२५) अध्यक्ष,नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरीमन पॉईंट, मुंबई. 

२६) अध्यक्ष,भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश,सी.डी.ओ.बॅरेक नं.१,योगक्षेमसमोर,वसंतराव भगवान चौक,नरिमन 
पॉईंट, मुंबई. 

२७) अध्यक्ष,भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राजभवन, एस.व्ही. पटेल रोड, मुंबई. 

२८) अध्यक्ष,भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, वरळी, मुंबई. 

२९) अध्यक्ष,राष्ट्रीय जनता दल (से.), एल. आय. सी. इमारतीसमोर, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीआरओ-०८२२/प्र.क्र.१३९/विशा - 2 


३० अध्यक्ष,बहुजन समाज पार्टी, डी -१, इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई. 

३१ अध्यक्ष,शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई. 

32) अध्यक्ष,महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राजगड, २०२, मातोश्री टॉवर, दुसरा मजला, पद्याबाई ठक्कर मार्ग, 
माटुंगा (प), मुंबई. 

३३) निवडनस्ती (का. विशा-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


